RNI No. MAHBIL/ 2009 / 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष १, अंक २ ] 


गुरुवार, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ११ . ०० 


असाधारण क्रमांक १५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१५ 

शुद्धिपत्र 
वाचा. - शासन नगरविकास विभागाची सूचना क्रमांक टीपीएस . १२०८ / २८८४ / प्र. क्र . १३९ / ०९ / 

( भाग -२)/ नवि- १२ ,दिनांक ४ एप्रिल २०१२. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 
___ क्रमांक टीपीएस . १२१२/ ४५८ /प्र.क्र . १४८ / १२/ नवि - १२. - शासन नगरविकास विभागाने कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर ३ 
ते ७ च्या प्रारुप विकास योजनेतील सारभूत स्वरूपाचे फेरबदलांबाबत सर्वसाधारण नागरिकांकडून हरकती /किंवा सूचना मागविणेसाठी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( यापुढे म. प्रा . व न .र . अधिनियम /किंवा “ उक्त अधिनियम " असा उल्लेखिलेले ) चे कलम ३१ 
( १) अन्वये, सूचना क्रमांक टीपीएस. १२०८ / २८८४ / प्र.क्र . १३९ /( भाग -२) / नवि -१२, दिनांक ४ एप्रिल २०१२, अनुसूची- २ सह , निर्गमित केली 
आहे. ( यापुढे “ उक्त सूचना ” असे उल्लेखिलेली) ; 

उप संचालक, नगररचना , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी उक्त दिनांक ४ एप्रिल २०१२ रोजीचे सूचनेसोबतचे अनुसूची-२ मधील सारभूत 
स्वरूपाचे फेरबदलांमध्ये काही सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचेनिदर्शनास आणून दिले आहे. या दृष्टीने शासन याद्वारे खालीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक 
निर्गमित करीत आहे . 

शुद्धिपत्र 
अनु- ई.पी . सेक्टर 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 
क्रमांक क्रमांक क्रमांक 

शासनाने प्रस्तावित केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
( ४ ) 

( ५ ) 
१ ईपी- २ ३ हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे १५ मीटर रुंद रस्त्याच्या हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे १५ मीटर रुंद रस्त्याच्या 

आखणीत बदल प्रस्तावित करणे येत आहे आणि आखणीत बदल प्रस्तावित करणे येत आहे आणि 
त्यामुळे १५ मीटर रुंद रस्त्याचे भागशः क्षेत्र आ. क्र . ५८ त्यामुळे १५ मीटर रुंद रस्त्याचे भागशः क्षेत्र आ .क्र . ५८ 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


अनु - 
क्रमांक 


ई. पी . 
क्रमांक 


सेक्टर 
क्रमांक 


शुद्धिपत्र – चालू 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 
शासनाने प्रस्तावित केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल 

असे वाचावे 
( ४ ) 


च्या ऐवजी 


( १) 


(२ ) 


( ३ ) 


२ 


ईपी - ३ 


३ 


३ 


ईपी -१३ 


४ 


मध्ये समाविष्ट करणेचे प्रस्तावित करणे येत मध्ये समाविष्ट करणेचे प्रस्तावित करणे येत आहे 
आहे आणि आरक्षण क्रमांक ५८ चे नामाभिधान आणि आरक्षण क्रमांक ५८ चे नामाभिधान “ प्राथमिक 
“ महिला कल्याण केंद्र ” असे प्रस्तावित करणेत शाळेच्या विस्तारासाठी ” असे प्रस्तावित करणेत येत 
येत आहे. 

आहे . 
हिरव्या रेषेने दर्शविल्याप्रमाणे २४ मीटर रुंद हिरव्या रेषेने दर्शविल्याप्रमाणे २४ मीटर रुंद रस्त्याची 
रस्त्याची आखणी उत्तरेकडे सरकाविणेचे आखणी उत्तरेकडे सरकाविणेचे प्रस्तावित करणेत 
प्रस्तावित करणेत येत आहे आणि आ . क्र . येत आहे आणि आ . क्र . ९५ आणि ९६ मधून जाणारा 
९५ आणि ९६ मधून जाणारा १५ .०० मी. रुंद १५. ०० मी . रुंद रस्ता वगळण्याचे प्रस्तावित करणेत 
रस्ता वगळण्याचे प्रस्तावित करणेत येत आहे. येत आहे . अशा २४. ०० मीटर रुंद रस्ता 
या उक्त फेरबदलास अनुसरुन आ . क्र . ९५ सरकविल्यामुळे मुक्त झालेला जमिनीचा भाग रहिवासी 
( बगीचा ) सुधारित केलेल्या हद्दी नुसार कायम वापर विभागात समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करणेत 
ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . येत आहे. या उक्त फेरबदलास अनुसरून , आ . क्र . 

९५ ( बगीचा) सधारित केलेल्या हद्दीनसार कायम 

ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 
(i) आरक्षण क्र . ४८८ च्या पश्चिम बाजूपासून (i) आरक्षण क्र . ४८८ च्या पश्चिम बाजूपासून जाणारा 

जाणारा ९.०० मी . रुंद रस्ता मौजे नेतिवलीचे ९ .०० मी . रुंद रस्ता मौजे नेतिवलीचे सर्व्हे क्रमांक 
सर्व्हे क्रमांक १७ चे हद्दीपर्यंत संपविण्याचे १७ चे हद्दीपर्यंत संपविण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . (कल - डी - आहे. ( कल - डी - सॅक ) आणि रस्त्याखालील उर्वरित 
सॅक ) 

क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करण्याचे 

प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 
(ii) अस्तित्वातील रस्त्याचेरुंदीकरण रद्द करण्याचे ( ii ) अस्तित्वातील रस्त्याचे रुंदीकरण रद्द करण्याचे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे आणि प्रस्तावित करण्यात येत आहे आणि अस्तित्वातील 
अस्तित्वातील रस्ता विहिरीपर्यंत दर्शविण्याचे रस्ता विहिरीपर्यंत दर्शविण्याचे प्रस्तावित करण्यात 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . असे क्षेत्र जे येत आहे. असे क्षेत्र जे वगळण्याचे प्रस्तावित केले 
वगळण्याचे प्रस्तावित केले आहे , रहिवास आहे, रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . आहे . 
अस्तित्वातील रस्त्याचे उत्तरेकडील क्षेत्र आरक्षण प्रस्तावित पूर्व – पश्चिम १५. ०० मी . रुंद रस्त्याची आखणी, 
क्र . ४३९ – प्राथमिक शाळा यासाठी आरक्षित सर्व्हे क्रमांक ६४ ने १५ . ०० मी . उत्तर दक्षिण प्रस्तावित 
करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे आणि रस्त्याच्या अस्तित्वातील रस्त्यावर स्थलांतरित 
अस्तित्वातील रस्त्याचे दक्षिणेकडील क्षेत्र करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे आणि 
आरक्षण क्र . ४४० दुकान केंद्र, मच्छी आणि अस्तित्वातील रस्त्याचे उत्तरेकडील क्षेत्र आरक्षण 
मटण मार्केटसाठी आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित । क्र . ४३९ – “ प्राथमिक शाळा ” यासाठी आरक्षित 
करण्यात येत आहे . 

करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे आणि 
अस्तित्वातील रस्त्याचे दक्षिणेकडील क्षेत्र “ आरक्षण 
क्र . ४४० दुकान केंद्र, मच्छी आणि मटण मार्केट ” 
साठी आरक्षित करण्याचे प्रस्तावित करण्यात 


४ 


ईपी - २२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


३ 


अनु - 
क्रमांक 


ई. पी . 
क्रमांक 


सेक्टर 
क्रमांक 


शुद्धीपत्र – चालू 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 

शासनाने प्रस्तावित केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
( ४ ) 


(१) 


(२) 


(३ ) 


५ 


ईपी - ७ 


६ 


ईपी - ९ 


७ 


ईपी- ११ 


येत आहे. या पूर्व-पश्चिम १५ . ०० मी . रुंद 
रस्त्याच्या स्थलांतरणामुळे मुक्त झालेले क्षेत्र 
लगतचा वापर विभागात किंवा आरक्षणामध्ये 

समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
५ स्तंभ क्र . ४ मध्ये एम - २१ / ५ आरक्षण क्र . ८६ स्तंभ क्र . ४ मध्ये एम - २१ / ५ आरक्षण क्र . ८७ 
दवाखाना . 

दवाखाना . 
५ उत्तर -दक्षिण ९ मीटर रस्त्याची आखणी नकाशावर उत्तर -दक्षिण १५ मीटर रस्ता आणि १२ मीटर पूर्व 

हिरव्या रेषेने दर्शविल्याप्रमाणे बदलण्याचे प्रस्तावित ____ पश्चिम रस्त्याची आखणी नकाशावर हिरव्या रेषेने 
करण्यात येत आहे. या दृष्टीकोनातून आरक्षण दर्शविल्यानुसार बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात 
क्र . १०७ ( दुकान केंद्र) कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध येत आहे. या दृष्टीकोनातून “ आरक्षण क्र . १०७ 
प्रारुप विकास योजनेनुसार पुनर्स्थापित करणेत ( दुकान केंद्र ) ” आणि “ आरक्षण क्रमांक १०९ 
येत आहे . 

( प्राथमिक शाळा) ” कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध 
प्रारुप विकास योजनेनुसार पुनर्स्थापित करणेत 

येत आहेत . 
५ अस्तित्वातील अधिकृत बांधकामाने बाधित भाग क्षेत्र अस्तित्वातील अधिकृत बांधकामाने बाधित भाग क्षेत्र 

वगळण्याचे आणि रहिवास वापर विभागात समाविष्ट वगळण्याचे आणि रहिवास वापर विभागात समाविष्ट 
करण्याचे आणि आरक्षण क्रमांक २८२ बगिचाचे करण्याचे आणि “ आरक्षण क्रमांक -२८५ बगिचा " 
उर्वरित क्षेत्र कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारुप चे उर्वरित क्षेत्र कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारुप 
विकास योजनेनुसार पुनर्स्थापित करण्याचे प्रस्तावित विकास योजनेनुसार पनुर्स्थापित करण्याचे प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे . 

करण्यात येत आहे . 
५ । आरक्षण क्रमांक २९२ आणि २९५ मधून जाणारा आरक्षण क्रमांक २९२ आणि २९५ मधून जाणारा 

अस्तित्वातील रस्ता ९.०० मी . रुंद करण्याचे अस्तित्वातील रस्ता ९.०० मी . रुंद करण्याचे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे. ९ मीटर रस्त्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . ९ मीटर रस्त्याचे 
पूर्वेकडील जमिनीचे नामाभिधान “ आरक्षण पूर्वेकडील जमिनीचे नामाभिधान “ आरक्षण 
क्रमांक २९५ ( बगिचा) ” करण्याचे प्रस्तावित क्रमांक - २९५ ( बगिचा) ” करण्याचे प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे. रस्त्याचे पश्चिमेकडील जमीन करण्यात येत आहे. रस्त्याचे पश्चिमेकडील जमीन 
आरक्षण क्रमांक २९२ ( व्यायामशाळा ) असे ___ “ आरक्षण क्रमांक २९२ ( व्यायामशाळा) " असे 
पुनर्स्थापित करण्यात येत आहे . 

नामाभिधान करण्यात येत आहे . 
५ । आरक्षण क्रमांक २९२ आणि २९५ मधून जाणारा आरक्षण क्रमांक २९२ आणि २९५ मधून जाणारा 

अस्तित्वातील रस्ता ९. ०० मी . रुंद करण्याचे अस्तित्वातील रस्ता ९.०० मी . रुंद करण्याचे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . ९ मीटर रस्त्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . ९ मीटर रस्त्याचे 
पूर्वेकडील जमिनीचे नामाभिधान “ आरक्षण पूर्वेकडील जमिनीचे नामाभिधान “ आरक्षण 
क्रमांक २९५ ( बगिचा) करण्याचे प्रस्तावित क्रमांक २९५ ( बगिचा ) ” करण्याचे प्रस्तावित 
करण्यात येत आहे. रस्त्याचे पश्चिमेकडील जमीन करण्यात येत आहे. रस्त्याचेपश्चिमेकडील जमीन 
आरक्षण क्रमांक २९२ ( व्यायामशाळा ) असे “ आरक्षण क्रमांक २९२ (व्यायामशाळा) " असे 
पुनर्स्थापित करण्यात येत आहे . 

नामाभिधान करण्यात येत आहे . 


८ 


ईपी- १२ 


९ 


ईपी- १३ 


भाग एक ( को . वि .पु.) - १५ - २ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


अनु - 
क्रमांक 


ई. पी . 
क्रमांक 


सेक्टर 
क्रमांक 


च्या ऐवजी 


१० 


ईपी - १४ 


५ 


११ 


ईपी -१५ 


५ 


१२ 


ईपी - २३ 


५ 


शुद्धिपत्र – चालू 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 
शासनाने प्रस्तावित केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल 

असे वाचावे 
( ४ ) 
अस्तित्वातील रस्ता आणि आखणी प्रस्तावित प्रस्तावित १८ मी. रुंद रस्त्याची आखणी अस्तित्वातील 
केल्याप्रमाणे मंजूर करणेत येत आहे. या आरक्षण रस्त्याचे बरोबर नकाशावर हिरव्या रंगाने 
क्रमांक २९६ आणि २९७ मधील शिल्लक क्षेत्राचा दर्शविल्याप्रमाणे स्थितीबदल करण्याचे प्रस्तावित 
समावेश आणि नामाभिधान “ मच्छी आणि मटण करण्यात येत आहे. परिणामी, आरक्षण क्र . २९६ 
मार्केट " असे करणेचे प्रस्तावित करणेत येत आहे . आणि २९७ मधील शिल्लक क्षेत्राचा समावेश 

आणि नामाभिधान , “ आरक्षण क्रमांक २९६ 
मच्छी आणि मटण मार्केट " असे करण्याचे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे आणि “ आरक्षण 
क्रमांक २९८ ( एमएसईबी) ” च्या हद्दी नकाशावर 
दर्शविल्याप्रमाणे बदलण्याचे प्रस्तावित करण्यात 

येत आहे . 
१५ मीटर रस्त्याचे पश्चिम बाजूकडील क्षेत्र “ आरक्षण १५ मीटर रस्त्याचे पूर्व बाजूकडील क्षेत्र “ आरक्षण 

क्रमांक ३०० अ (मुलांचे खेळाचे मैदान ) ” आणि क्रमांक ३००अ ( मुलांचे खेळाचे मैदान ) ” आणि 
१५ मीटर रस्त्याचे पश्चिम बाजूकडील क्षेत्र १५ मीटर रस्त्याचे पश्चिम बाजूकडील क्षेत्र 
“ आरक्षण क्रमांक ३०० ( बगीचा ) ” साठी आरक्षित “ आरक्षण क्रमांक ३०० ( बगीचा) ” साठी आरक्षित 
करणेचे प्रस्तावित करणेत येत आहे. 

करणेचे प्रस्तावित करणेत येत आहे . 
कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेने जागेवर विकसित कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेने जागेवर विकसीत 
केल्यानुसार २४ मीटर रस्त्याची आखणी बदल केल्यानुसार पूर्व- पश्चिम २४ मीटर रस्त्याच्या 
करणेचे प्रस्तावित करणेत येत आहे . 

आखणीत बदल करणेचे प्रस्तावित करणेत येत 
आहे. उक्त २४ मीटर रस्त्याचे पुनआखणीचे 
परिणामस्वरूप मुक्त झालेली जमीन लगतचे वापर 
विभागात आणि नकाशावर हिरव्या रंगाने 
दर्शविल्यानुसार त्या त्या आरक्षणांमध्ये समाविष्ट 
करण्याचे प्रस्तावित आहे आणि उक्त 
रस्त्यालगतचे आरक्षणांच्या हद्दीत नकाशावर 
दर्शविल्याप्रमाणे सुधारित करणेचे प्रस्तावित करणेत 

येत आहे . 
अस्तित्वातील रस्त्याची आखणी विचारात घेऊन १८ अस्तित्वातील रस्त्याची आखणी विचारात घेऊन १८ 
मीटर रस्त्याची आखणी नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मीटर रस्त्याची आखणी नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे 
सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करणेत येत आहे . सुधारित करण्याचे प्रस्तावित करणेत येत आहे. 
रस्ता आरवणीमधन वगळलेले क्षेत्र रहिवास विभागात उपरोक्त रस्ता स्थिती बदलाचे परिणामस्वरुप मक्त 
समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . होणाऱ्या क्षेत्राचा समावेश शेजारच्या रहिवास वापर 

विभागात आणि “ आरक्षण क्रमांक २९४ 
वाचनालय ” मध्ये करण्याचे प्रस्तावित करण्यात 

येत आहे. 
१२ मीटर रस्त्याची आखणी आरक्षण क्रमांक ३२८ १२ मीटर रस्त्याची आखणी आरक्षण क्रमांक ३२४ 

पर्यंत कायम ठेवणेत येत आहे आणि नकाशावर पर्यंत कायम ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे 
हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे उर्वरित आखणी आणि नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे 
सुधारित करण्यात येत आहे. 

उर्वरित आखणी सुधारित करण्यात येत आहे 


१३ 


ईपी - २४ 


५ । 


१४ 


ईपी - २५ 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


अनु - 
क्रमांक 


ई. पी . 
क्रमांक 


सेक्टर 
क्रमांक 


शुद्धिपत्र - समाप्त 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३१ अन्वये 

शासनाने प्रस्तावित केलेले सारभूत स्वरूपाचे बदल 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 
( ४ ) 

( ५ ) 


आणि या उक्त रस्त्याचे आखणी बदलाचे परिणामी 
मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट 

करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 
१५ ईपी - ३ ६ नियोजन समितीने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अस्तित्वातील नियोजन समितीने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अस्तित्वातील 

रस्त्याची ३०. ०० मी . रुंदीकरण मंजूर करणेत रस्त्याचे ३० . ०० मी. रुंदीकरण मंजूर करणेत येत 
येत आहे . 

आहे . 
कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारुप विकास योजनेनुसार कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारुप विकास योजनेनुसार 
दक्षिण- उत्तर प्रस्तावित २४ मीटर रुंद रस्ता कायम दक्षिण - उत्तर प्रस्तावित २४ मीटर रुंद रस्ता कायम 
करणेत येत आहे . 

___ करणेचे प्रस्तावित करणेत येत आहे. 
नियोजन समितीने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अस्तित्वातील नियोजन समितीने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अस्तित्वातील 

१८ मीटर रुंद रस्त्याचे प्रस्ताव रस्ता रुंदीकरणासह १८ मीटर रुंद रस्त्याचे प्रस्ताव रस्ता रुंदीकरणासह 
मंजूर करणेत येत आहे. 

मंजूर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 
या कारणामुळे रस्त्यांचे आखणी बदल आणि रस्ते या कारणामुळे रस्त्यांचे आखणी बदल आणि रस्ते 

एकमेकांना छेदतात ती जागा दर्शविण्याचे प्रस्तावित एकमेकांना छेदताना ती जागा आणि आरक्षणांच्या 
करण्यात येत आहे . 

हद्दी नकाशावर हिरव्या रंगाने दर्शविल्याप्रमाणे 
ठेवण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे आणि 
अशाप्रकारे मुक्त झालेले क्षेत्र , समावेश लगतचे 
वापर विभागात आरक्षणात आणि रस्त्यात 

समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
१६ ईपी - ५ ७ कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारुप विकास योजनेनुसार कलम २६ अन्वये प्रसिद्ध प्रारुप विकास योजनेनुसार 

३० मीटर रस्ता कायम करण्यात येत आहे . ३० मीटर रस्ता कायम करण्यात येत आहे . 
अस्तित्वातील अधिकृत बांधकामांखालील क्षेत्र अस्तित्वातील अधिकृत बांधकामांखालील क्षेत्र 
आरक्षणातून वगळण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत “ आरक्षण क्रमांक २२ -माध्यमिक शाळा ” मधून 
आहे आणि उर्वरित आरक्षण कायम करण्याचे वगळणे आणि रहिवास विभागात समाविष्ट करणे 
प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 

आणि उर्वरित आरक्षण कायम करण्याचे प्रस्तावित 

करण्यात येत आहे . 
१७ ईपी - ७ ७ सर्व्हे क्रमांक -५५ मध्ये मंजूर केलेली बांधकाम परवानगी सर्व्हे क्रमांक - ५५ मध्ये मंजूर केलेली बांधकाम 

विचारात घेता, “ आरक्षण क्रमांक ४२ ( बस स्टैंड) ” परवानगी विचारात घेता, “ आरक्षण क्रमांक ४२ 
जवळील २४ मीटर रुंद रस्त्याची आखणीकिंचीत ( वाहनतळ) ” जवळील २४ मीटर रुंद रस्त्याची 
बदलणे आणि सुधारीत आखणी नकाशावर आखणीकिंचीतशी बदलणे आणि सुधारीत आखणी 

दर्शविणेचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. नकाशावर दर्शविणेचेप्रस्तावित करण्यात येत आहे . 
सदरचे शुद्धिपत्रक विभागाच्या www . maharashtra. gov .in वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 
___ टीप. - प्रस्तुत भाषांतरीत मराठी शुद्धिपत्रकामध्ये व इंग्रजी शुद्धीपत्रकामध्ये तफावत आढळून आल्यास इंग्रजी शुद्धिपत्रकातील शब्दांकन ग्राह्य 
धरण्यात यावे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय वि . पवार , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( को. वि. पु.) - १५ - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th February 2015 

CORRIGENDUM 
Read. — Government Notification No. TPS . 1208 / 2884 /CR - 139/09/ 

(Part II )/UD - 12 , dated 4th April 2012 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS . 1212 /458 /CR - 148 / 12 /UD - 12 . — The Government in the Urban Development 
Department, has issued Notice No. TPS . 1208 / 2884 /CR - 139 /09 /( Part - 2 )/UD - 12 , dated the 4th April 
2012 alongwith the Schedule - II, under section 31( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966 or the said Act ) for inviting suggestions/ or objections from the general public in respect of 
the substantial modifications proposed by the Government in the Draft Development Plan of 
Sector 3 to 7 of Kalyan -Dombivali Municipal Corporation . 

It is pointed out by the Deputy director of Town Planning, Konkan Division , Navi Mumbai 
that, in the Schedule - II of Modifications of Substantial Nature appended to the State Government 
Notice dated the 4th April 2012 , some corrections are required to be made . In the light of this , 
the following corrigendum is hereby issued by the Government . 

Corrigendum 


Sr. 
No . 


EP 
No. 


Sect . 
or No. 


Modifications of substantial Nature Proposed by the State 
Government under Section 31 of the MR and TP Act , 1966 
In place of 

Read as 


(1) 


(2) 


(3) 


(4 ) 


1 


EP- 2 


3 


2 


EP- 3 


3 


The alignment of 15 m . wide road is The alignment of 15 m . wide road is 

proposed to be changed , as shown in proposed to be changed , as shown in 
Green line and accordingly part area Green line and accordingly part area 
under proposed 15 m . road is proposed under proposed 15 m . road is 
to be included in Site No. 58 and Site proposed to be included in Site No. 58 
No. 58 is proposed to be redesignated and Site No. 58 is proposed to be 
as Women Welfare Centre . 

redesignated as “ Extension to 

Primary School ” . 
The alignment of 24 m . wide road is The alignment of 24 m . wide road is 

proposed to be shifted towards North , proposed to be shifted towards North 
as shown in Green line and proposed as shown in Green line and proposed 
15 m . wide roads passing through Site 15 m . wide roads passing through 
No. 95 and 96 are proposed to be Site No. 95 and 96 are proposed to 
deleted . In view of the said modification , be deleted . The part land released 
Site No. 95 (Garden ) is proposed to be following shifting of 24 m . wide road 
retained with modified boundaries . 

is proposed to be included in 
Residential Zone. In view of the said 
modification , Site No. 95 (Garden ) is 
proposed to retained with modified 

boundaries . 
(i) 9.00m . wide Road passing from the (i) 9. 00m . wide Road passing from the 

western side of Site No. 488 is proposed western side of Site No . 488 is 
to be terminated upto the boundary of proposed to be terminated upto the 
S . No. 17 of Netiwali village (cul-de -sac). boundary of S . No. 17 of Netiwali 

Village ( cul- de - sac) and the 
remaining area under the road is 
proposed to be included in 

Residential Zone. 
(ii) Widening of existing road is proposed (ii ) Widening of existing road is 

to be deleted and existing road is proposed to be deleted and existing 
proposed to be shown up to well . The road is proposed to be shown up to 
area so is proposed to be deleted and well. The area so proposed to be 
included in Residential Zone. 

deleted is included in Residential 


3 


EP- 13 


4 


Zone . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


Corrigendum - contd . 


Sr. 
No . 


EP 
No. 


Sect . 
or No . 


Modifications of substantial Nature Proposed by the State 
Government under Section 31 of the MR and TP Act , 1966 
In place of 

Read as 
( 4 ) 


(1) 


(2) 


(3) 
4 


4 


EP - 22 


5 


EP -7 


5 


6 


EP -9 


5 


7 


EP- 11 


5 


Area to the North of existing road is The Alignment of proposed East -West 

proposed to be reserved for Primary 15 m . road is proposed to be shifted 
School as Site No. 439 and Area to the on the existing road from S . No. 64 
South of existing road is proposed to be upto the 15 mt. proposed North - South 
reserved for Shopping Centre , Fish and Road and area to the North of the 
Mutton Market as Site No. 440 . 

existing road is proposed to reserved 
for " Primary School” as Site No. 439 
and the area to be the South of 
existing road is proposed to be 
reserved for “ Shopping Centre , Fish 
and Mutton Market” as Site No. 440 . 
The area released following shifting 
of the 15 mt. East -West Road is 
proposed to be merged in the 

adjoining zone or reservations. 
In Column No. 4 - M - 21 /5 , Site No. 86 In Column No. 4 - M - 21 /5 , Site No. 87 
Dispensary . 

Dispensary . 
Alignment of 9 m . North - South road is Alignment of 15 m . North - South road 

proposed to be changed as shown in green and 12 m . East-West road is proposed 
line on plan . In view of these the Site to be changed as shown in green line 
No . 107 ( Shopping Centre ) is reinstated on plan . In view of these the “ Site 
as per the Draft Development Plan Nos . 107 (Shopping Centre )” and 
published under section 26 . 

“ Site No. 109 ( Primary School) ” are 
reinstated as per the draft 
Development Plan published under 

section 26 . 
Part area affected by existing authorized Part area affected by existing authorized 

structure is proposed to be deleted and structure is proposed to be deleted 
included in Residential Zone and and included in Residential Zone and 
remaining area of Site No. 282 Garden remaining area of “ Site No. 285 
is reinstated as per the draft Garden ” is reinstated as per the draft 
Development Plan published under Development Plan published under 
section 26 . 

section 26 . 
Existing Road passing through Site No. 292 Existing Road passing through Site No. 

and 295 is proposed to be widened to 9m . 292 and 295 is proposed to be widened 
Land on the eastern side of 9 m . road is to 9 m . Land on the eastern side of 
proposed to be redesignated as Site No, 9 m . road is proposed to be 
295 (Garden ). Land on the western side redesignated as “ Site No . 295 
of road is reinstated as Site No. 292 (Garden )” . Land on the western side 
(Gymnasium ) . 

of road is redesignated as “ Site No. 

292 (Gymnasium )” . 
Existing Road, passing through Site No. 292 Existing Road passing through Site No. 

and 295 is proposed to be widened to 292 and 295 is proposed to be widened 
9m . Land on the eastern side of 9 m . to 9 m . Land on the eastern side of 
road is proposed to be redesignated as 9 m . road is proposed to be 
Site No. 295 (Garden ). Land on the redesignated as “ Site No . 295 
western side of road is reinstated as (Garden )” . Land on the western side 
Site No. 292 (Gymnasium ). 

of road is redesignated as “ Site 

No. 292 (Gymnasium )” . 
Existing road and alignment is sanctioned The alignment of 18 mt. proposed road 

as proposed . Area remaining under is proposed to be shifted along the 
these Site No . 296 and 297 is proposed existing road as shown on plan in 
to be merged and redesignated as " Fish Green colour. Consequently , the area 
and Mutton Market” 

remaining under Sites No. 296 and 
297 is proposed to be merged and 
redesignated as “ Site No. 296 Fish and 
Mutton Market” , and the boundaries 
of “ Site No. 298 (MSEB )” modified as 
shown on Plan . 


8 


EP - 12 


5 


9 


EP -13 


5 


10 


EP - 14 


5 


c 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


Corrigendum - contd . 


Sr . 
No . 


EP 
No. 


Sect. 
or No . 


Modifications of substantial Nature Proposed by the State 
Government under Section 31 of the MR and TP Act , 1966 
In place of 

Read as 
( 4 ) 

( 5 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


11 


EP - 15 


5 


10 


12 


12 


EP-23 


55 


13 


EP -24 


5 


14 


EP - 25 


5 


Area on the western side of 15m . road is Area on the Eastern side of 15m . road 

proposed to be reinstated as Site No . is proposed to be reinstated as “ Site 
300A (Children s Play Ground ) and area No. 300A (Children s Play Ground )” 
on the western side of 15 m . road is to and area on the western side of 15 
be reserved for Site No. 300 (Garden ). m . road is to be reserved for “ Site 

No . 300 (Garden )” . 
The alignment of 24 m . road proposed to 
The alignm 

The alignment of 24 m . East-West road 
be modified in view of road developed is proposed to be modified in view of 
on site by Kalyan -Dombivali Municipal road developed on site by Kalyan 
Corporation . 

Dombivali Municipal Corporation . 
The land released as a result of 
realignment of the said 24 m . road is 
proposed to be included in the 
neighboring zone and the respective 
reservations as shown in green on 
plan and the boundaries of the 
reservations along the said Road are 
proposed to be modified as shown on 

plan . 
Alignment of 18m . road is proposed to be Alignment of 18m . road is proposed to 
modified as shown on plan considering be modified as shown on plan , 
alignment of existing road . Area deleted considering the alignment of the 
from road alignment is proposed to be existing road . Area release as a 
included in Residential Zone. 

result of the aforesaid shifting of road 
is proposed to be included in the 
neighboring Residential Zone and 

“ Site No. 294 -Library ” . 
Alignment of 12 m . road is retained upto Alignment of 12 m . road is proposed 

Site No. 328 and remaining alignment to be retained upto Site No. 324 and 
to be modified as shown in green on remaining alignment is proposed to 
plan . 

be modified as shown in green on 
plan and the area released as a result 
of the shifting of the alignment of the 
said road is proposed to be ? 

included in Residential Zone . 
The 30 m . road widening to the existing The 30 m . road widening to the existing 

East -West road proposed by Planning East-West road proposed by Planning 
Committee is sanctioned . 

Committee is proposed to be 

sanctioned . 
24 m . wide South -North proposed road is 24 m . wide South -North proposed road 

reinstated as per the draft Development is proposed to be reinstated as per 
Plan published under section 26 . 

the draft Development Plan published 

under section 26 . 
The proposals of 18 m . wide existing roads The proposals of 18 m . wide existing 

with road widening are sanctioned as roads with road widening are 
proposed by Planning Committee. 

proposed to be sanctioned as proposed 

by Planning Committee . 
Accordingly the changed alignments of Accordingly the changed alignments of 

roads and intersection is proposed to be roads, and intersection and 
shown . 

boundaries of reservations are 
proposed to be kept as shown in 
green on plan and the area thus 
released is proposed to be included in 
the neighboring zone, reservations 

and roads. 
30 m . road is retained as per the draft 30 m . road is retained as per the draft 

Development Plan published under Development Plan published under 
section 26 . The area under existing section 26 . The area under existing 


15 


EP-3 


6 


16 


EP -5 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २६, २०१५ / फाल्गुन ७, शके १९३६ 


Corrigendum - concld . 


Sr. 
No . 


EP 
No. 


Sect . 
or No . 


Modifications of substantial Nature Proposed by the State 
Government under Section 31 of the MR and TP Act , 1966 
In place of 

Read as 
( 4 ) 

( 5 ) 


(1) 


(2) 


(3) 


authorised structures is proposed to be 
deleted from reservation and remaining 
reservation is proposed to be retained . 


17 


EP -7 


7 


Considering the building permission 

granted in S . No. 55 , the alignment of 
24 m . wide road near Site No . 42 (Bus 
Stand ) is proposed to be slightly changed 
and modified alignment is proposed to 
be shown on the Plan . 


authorised structures is proposed to 
be deleted from reservation of “ Site 
No. 22 High School” and included in 
Residential Zone and the remaining 
reservation is proposed to be 

retained . 
Considering the building permission 

granted in S .No. 55 , the alignment of 
24 m . wide road near “ Site No. 42 
( Parking )” is proposed to be slightly 
changed and the modified alignment 
is proposed to be shown on the Plan . 


This corrigendum shall also be published on the Government Website at www .maharashtra . gov . in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY V . PAWAR , 

Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


